मा.महाधिवकक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा 
देणे तसेच राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य 
यांना द्यावयाच्या सेवासुविधाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएटी-२०१६/प्र.क्र.२८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०१८. 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शासाउ-१०१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., 
दिनांक १३ मार्च, २०१२. 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण ५९१५/१८८२३/प्र.क्र.४७८/का.१४, 
दिनांक ०८ जानेवारी,२०१६. 
3) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: ऐडीजी-२०१७/प्र.क्र.१४४/का.१४, 
दिनांक ०७ जून, २०१७. 


प्रस्तावना : - 

मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांना मा.महाधिवक्ता या नात्याने प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व 
सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडता याव्यात या हेतूने मा. महाधिवक्ता यांना राज्यमंत्री 
पदाचा दर्जा प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

त्यानुसार आता AT ASA, महाराष्ट्र राज्य यांना “राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा प्रदान करण्यात येत 
आहे. 

मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य या पदावर संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.३ अन्वये अँड.आश्युतोष 
कुंभकोणी यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

अँड.आझुतोष कुंभकोणी, मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांना या शासन निर्णयान्वये राज्यमंत्री 
पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे. 

अँड.आशुतोष कुंभकोणी, मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला 
असल्याने त्यांना सदर पदावर असेपर्यंत संदर्भाधिन क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १३ मार्च, 
२०१२ मध्ये विहित केलेल्यापैकी खालील सोयीसुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


अ.क्र सोयीसुविधा अनुज्ञेय 

| मानधन विधि व न्याय विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : संकोर्ण 
५९१५/१८८३/प्र.क्र.४७८/का.१४, दिनांक ०८.०१.२०१६ 
नुसार अनुज्ञेय राहील. 
निवासी दूरध्वनीवरील खर्च  । प्रतीमहा रु. ३,०००/- पर्यंतच्या खर्चाची प्रतीपुर्ती 
कार्यालयीन कामासाठी वाहन | रू.२० लक्ष किंमतीच्या मर्यादेतील शासकीय वाहन 
सुविधा (वाहनचालकासह) अनुज्ञेय राहील. 
४ | वाहनावर लाल दिवा लावणे । अनुज्ञेय नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएटी-२०१६/प्र.क्र.२८/का.१४ 


५ | प्रवास खर्च 


मा.सर्वीच्च न्यायालय,मा.उच्च न्यायालय व सर्व | 
न्यायाधिकरणात न्यायप्रविष्ठ प्रकरणी शासनाची बाजू 
मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याकरिता तसेच शासकीय 
प्रयोजनासाठी बिझनेस co विमान प्रवास अनुज्ञेय 
राहील. 


६ । निवासस्थान 


महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांना राज्यमंत्री दर्जाचे 
निवासस्थान अनुज्ञेय राहील. 


७ | शासकीय समारंभातील स्थान 


शासकोय समारंभाच्या वेळी केद्रीय अग्रक्रम सुचीच्या 
(Warrent of ?॥606968006)अधीन राहून राज्यमंत्र्यांच्या 
नंतरचे स्थान राहिल. 


वाहनावर राष्ट्रध्वज लावणे. 


लावता येणार नाही. 


अंगरक्षक, निवासी पोलीस, 
दूरध्वनी चालक, एस्कॉर्ट व 
मानवंदना 


अनुज्ञेय नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२११३०७२०००१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 
१ 


nn SMS ०८ “० A 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


e Digitally signed by Sanjeev R Keluskar 
R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a Nn) e e V ou=Law and Judiciary Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff4473cb0d 


448a75f9b7f83cba41836833b60c93758c8 
e 1 ५ a [| 04, cn=Sanjeev R Keluskar 
Date: 2018.06.21 13:08:14 +05'30° 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर 


सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 


जिल्हादंडाधिकारी, मुंबई 


१०) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
११) प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, मुंबई 
१२) प्रबंधक (मूळ/रिट/अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई 
१३ 
१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद 
१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएटी-२०१६/प्र.क्र.२८/का.१४ 


१७) व्हर्च्युअळ कोषागार, नवीन शासकीय कुटीर क्र.११, प्लॉट क्र.१७६, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, 
मुंबई -४०००२१ 
१८) संचालक, अँन्टी SLBA ब्युरो, मधु इंडस्ट्रियल इस्टेट, पांडुरंग बुधकर मार्ग, परेल, मुंबई-४०००१३ 
१९) अधिक्षक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
२० कार्यासन १८/अ शाखा/ई शाखा/म शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


